सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार- अ 

सोमवार , नोव्हेंबर २८ , २०२२ / अग्रहायण ७ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक २२४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वर्ष ८ , अंक १० ९ ] 


गृह विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ 

अधिसूचना 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


भारतीय बंदरे अधिनियम , १ ९ ०८ . 

क्रमांक एमआयएस ०८१८ / प्र.क्र .१५५ / बंदरे- २. – भारतीय बंदरे अधिनियम , १ ९ ०८ ( १ ९ ०८ चा १५ ) च्या कलम ६ चे पोट - कलम 
( १ ) खंड ( अ ) , ( ब ) , ( फ ) आणि ( ग ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा आणि त्याबाबतीत शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर 
सर्व अधिकारांचा वापर करून शासन याव्दारे महाराष्ट्र लहान बंदरे ( नौवहन मार्ग परिरक्षण ) नियम , २००७ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट - कलम ( २ ) चे तरतुदीनुसार या नियमाने बाधित होऊ शकतील अशा सर्व व्यक्तींसाठी अशी सूचना देत 
आहे की , खालील मसुदा महाराष्ट्र शासन दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेईल . 


भाग चार- अ - २२४-१ 

- 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १५.०० 


२. उपरोक्त तारखेच्या आत मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड , इंडियन मर्कन्टाईल चेंबर , दुसरा मजला , १४ 
रामजी भाई कमानी मार्ग , बेलार्ड पिअर , मुंबई ४०० ००१ यांचेकडे कोणत्याही व्यक्तीकडून सदर मसुद्यावर प्राप्त झालेले आक्षेप व सूचना 
महाराष्ट्र शासन विचारात घेईल . 


प्रारुप नियम 

१ . 

या नियमांना महाराष्ट्र लहान बंदरे ( नौवहन मार्ग परिरक्षण ) ( सुधारणा ) नियम , २०२२ असे संबोधण्यात यावे . 

२. महाराष्ट्र लहान बंदरे ( नौवहन मार्ग परिरक्षण ) नियम , २००७ ला जोडलेल्या अनुसूचीमधील अ . क्र . २ , स्तंभ ( ३ ) मध्ये 
' अक्षांश १८ ° १५'.०० उत्तर , रेखांश ७३ ° ०१.०६ पूर्व ” या शब्दाऐवजी “ अक्षांश १८ ° १५ ' ०२ " उत्तर , रेखांश ७३ ° ०१ ' ३० ' पूर्व 
अशी तरतूद समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


( १ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

सिद्धार्थ खरात , 
शासनाचे सहसचिव . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , नोव्हेंबर २८ , २०२२ / अग्रहायण ७ , शके १ ९ ४४ 
HOME DEPARTMENT , 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 28th November 2022 

NOTIFICATION 


INDIAN PORTS ACT , 1908 . 

No. MIS 0818 / C.R.155 / Port - 2 . The following draft of rules further to amend the Maharashtra 
Minor Ports Navigational ( Maintenance of navigation Channels ) Amendment Rules , 2007 , which the 
Government of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by clauses ( a ) , ( b ) , 
( f ) and ( g ) of sub - section ( 1 ) of section 6 of the Indian Ports Act , 1908 ( 15 of 1908 ) of all other powers 
enabling it in that behalf , is hereby published as required by sub - section ( 2 ) of the said section 6 for 
the information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said 
draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra on or after dated the 28th 
December 2022 . 


2. Any objections or suggestions which may be received by the Chief Executive Officer , 
Maharashtra Maritime Board , Indian Mercantile Chambers , 2nd Floor , 14 Ramjibhai Kamani Marg , 
Ballard Estate , Mumbai 400 001 , from any person with respect to the said draft before the aforesaid 
date will be considered by the Government . 


DRAFT RULES 

1. These rules may be called the Maharashtra Minor Ports ( Maintenance of Navigational 
Channels ) ( Amendment ) Rules , 2022 . 


2. In the Schedule appended to the Maharashtra Minor Ports ( Maintenance of Navigational 
Channels ) ( Ammendment ) Rules , 2007 , and 9th May 2007 in entry 2 , in column ( 3 ) , for the words , 
figures and letters " along the centre line to position Lat . 18 ° 15 ' . 00 N , Long . 73 ° 01'.06 E the words , 
figures and letters " along the centre line to position Latitude 18 ° 15 ' 02 " N , Longitude 73 ° 01 ' 30 " 
E , shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SIDDHARTH KHARAT , 
Joint Secretary to Government 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


